सरळसेवा भरती/ आरक्षण/ अनुऱेष 
बाबतचे विवरणपत्र कार्यालयाच्या 
सूचना फलकावर लावणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. बीसीसी ११२२/प्र.क्र.१०० ए/१६-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जुलै, २०२२. 


वाचा : शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.२००२/प्र.क्र.११/२००२/१६-ब, 
दि.८.१.२००३. 


परिपत्रक : 
सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व संवर्गातील 


पदभरतीबाबतचे वार्षिक विवरणपत्र कार्यालयाच्या सूचना फलकावर वेळोवेळी 


लावण्याबाबतच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभाग/ १६-ब यांच्या दि.८.१.२००३ च्या संदर्भीय 


परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, सदर विवरणपत्र कार्यालयाच्या सूचना 


DOHA लावण्यात येत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्ठानास आलेली आहे. 


२. सर्व नियुक्ती प्राधिकारी/ आस्थापना अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सरळसेवा 


भरतीसाठी दि.६.७.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या बिंदू नामावलीनुसार प्रत्येक 


संवर्गातील सरळसेवेची मंजूर पदे, कार्यरत पदे, रिक्‍त पदे, अनुशोषाची पदे तसेच मागणी 
केळेली पदे याबाबतची माहिती सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार वेळोवेळी सूचना 


फलकावर लावावी. 


३. उपरोक्त सूचना सर्व शासकीय/ निमशासकीय कार्यालये, सेवा मंडळे, महानगर 


पालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, शासकीय 


अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या 


अधिपत्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे यांना लागू आहेत. 


४. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, याबाबतीत त्यांच्या 


अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख/ आस्थापना अधिकारी यांना आवश्‍यक त्या 


सूचना द्याव्यात. तसेच, त्यांनी उपरोक्त माहिती सूचना फलकावर लावली किंवा कसे, 


याबाबतचा वेळोवेळी आढावा घेऊन अशी कार्यवाही न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 


कारवाई करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी ११२२/प्र.क्र.१०० ए/१६-ब 


uy, सदरहू शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 


२०२२०७०५१५५७४४०००७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rasik Ambadas peepee heer ne 
Khadse : 


(र. अं. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

) राज्यपाल यांचे सचिव 

) मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद यांचे सचिव 
) 

) 

) 

) 


AN AD -O 


८ 0०८ 


षु 
विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा यांचे सचिव 

सर्व विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा) 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 
सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 

आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


(२ S&S & 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


Oo Oo 
mn 2८ 


Se New PS Ce HTP I ee" Sel se as ll se EC SS eC aS el Sl a See eC 


१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी ११२२/प्र.क्र.१०० ए/१६-ब 


विवरणपत्र-१ 


नियुक्‍ती अधिकारी/ आस्थापना अधिकारी यांनी त्यांच्या सूचना फलकावर आरक्षणाच्या पदाच्या आढाव्यासंदर्भात लावावयाचे विवरणपत्र 


(सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी ११२२/प्र.क्र.१०० ए/१६-ब, दि. ०५ जुलै, २०२२ चे सहपत्र) 


विभागाचे / कार्यालयाचे नाव : आढाव्याचा दिनांक : 


गट (अ/ ब/ क/ ड) : पदाचे नाव : 


आरक्षणानुसार आवश्‍यक पदे (आवश्‍यक प्रतिनिधित्व) 


अनुसूचित | अनुसूचित | वि.जा.(अ) | भ.ज.(ब) | भ.ज.(क) | भ.ज.(ड) | विशेष मागास | इतर मागास | आर्थिकदृष्टया 
जाती जमाती प्रवर्ग वर्ग दुर्बल घटक 


अराखीव 


एकूण मंजूर 
पदे 
(सरळसेवेची) 


कार्यरत पदे 


रिक्‍त पदे 


अनुशेषाची 
पदे 


रिक्‍त पदे 
भरण्यासाठी 
मागणी 
केलेली पदे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


